RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg . No. MH/ MR/ South- 339/ 2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २३ ] 


शनिवार , मे ३१ , २०१४/ ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये ९.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ६५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र 


शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


जागतिक व्यापार केंद्र , सेंटर वन इमारत , ३२ वा मजला, 
मुंबई ४००००५ , दिनांक ३० मे २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम , १ ९ ६१. 

क्रमांक . आयसीएच २०१४ / प्र.क्र .२७/ ल- ७. - ज्याअर्थी, शासनाने मान्यता दिलेली मांजरी स्टड फार्म प्रा . लि . मुंबई या कंपनीने ( यापुढे 
जिचा “ कंपनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) कंपनीने केलेल्या अर्जावरून शासनाने त्याबाबतीत चौकशी केल्यानंतर शासनाची पुढील 
बाबतीत खात्री पटली आहे की , 

यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) ते ( ६ ) मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढेजिचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात 
आला आहे. ) उक्त कंपनीच्या ताब्यात आहेत किंवा तिने धारण केलेल्या आहेत 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शेत जमीन ( ज.धा.क.म.) अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४७ च्या पोट -कलम (२ ) च्या खंड ( क ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त कंपनीस पुढे नमूद केलेल्या अनुसूचीमधील ४७ हेक्टर ९ ७ आर एवढ्या 
शेत जमिनींना पुढे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीनतेने अधिनियमाच्या तरतुदींतून सूट देत आहे . 

( अ) प्रस्तावित धारण जमिनीचा वापर निवासी प्रयोजनासाठी म्हणजेच कंपनीने नमूद केल्याप्रमाणे केवळ अल्प दरातील घरे बांधण्यासाठीच 
करणे सदर कंपनीस बंधनकारक राहील . या व्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनासाठी सदर धारण जमिनीचा वापर करता येणार नाही . 

( ब ) धारण जमिनीचा प्रस्तावित अकृषिक वापर सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक नियोजित प्राधिकरणाची तसेच इतर संबंधित विभागांकडून 
बांधकामाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या परवानग्या प्राप्त करून घेणे कंपनीस बंधनकारक राहिल . 

( क ) ज्या धारण जमिनी नवीन शर्तीच्या आहेत त्या धारण जमिनी यापुढेही नवीन शर्तीच्याच राहतील तसेच त्याबाबतच्या मूळ अटी व 
शर्ती कंपनीला बंधनकारक राहतील . 


भाग चार - ब - ६५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ३१, २०१४ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ३६ 


क्षेत्र 


३ 


मांजरी बुद्रुक 


( ड ) कंपनीस महाराष्ट्र शेत जमिन ( ज.धा.क.म.) अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४७( २)( सी ) अन्वये 

सूट 

देण्याची अधिसूचना 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत प्रस्तावीत वापर सुरू करण्यात आला आहे /करीत आहोत असे विवरणपत्र 
जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे कंपनीस बंधनकारक राहील. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात वापराबाबतच्या नेमून दिलेल्या अटी 
व शर्ती कंपनीस पूर्ण करीत असल्याबाबतचेविवरणपत्र सादर करणे कंपनीला बंधनकारक राहील . 

( इ) प्रस्तावित धारण जमिनीचे शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचेविक्री/ हस्तांतरण /विभाजन करता येणार नाही. 
( फ ) उक्त अटी व शतींचा भंग झाल्यास या आदेशान्वये दिलेली सूट काढून घेण्यात येईल . 

( ग ) उक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचे शपथपत्र जमीनीचा वापर सुरू करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक 
राहील . 

अनुसूची 
अ.क्र . जिल्हा तालुका 

गाव 

सव्र्हे क्र ./ गट क्र . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 

( हे. आर ) 
१ पुणे हवेली मांजरी बुद्रुक ७० 

०-२९ -० 
२ पुणे हवेली मांजरी बुद्रुक ७१ अ / २ 

१-३३-० 
पुणे हवेली ७३ अ / २ क 

३-७०-० 
४ पुणे हवेली मांजरी बुद्रुक 

१-१३-० 
पुणे हवेली १६०/२ 

०-५१-० 
पुणे हवेली मांजरी बुद्रुक १६१ 

३-२८-० 
पुणे हवेली मांजरी बुद्रुक ७३ ब 

०-१७-० 
पुणे हवेली मांजरी बुद्रुक ७१ ब 

०-१५-० 
पुणे हवेली फुरसुंगी २१६ / १ + २ + ३ + ४ अ + ब + क 

७-३५-० 
१० पुणे हवेली फुरसुंगी २१७ / १ + २ + ३ ते १२ 

७-७०-० 
११ पुणे हवेली फुरसुंगी 

२१८ 

३-५५-० 
१२ पुणे हवेली फुरसुंगी २१ ९ / १ 

१-४७-० 
१३ पुणे हवेली शेवाळेवाडी १३/१ 

२-४२-० 
१४ पुणे हवेली शेवाळेवाडी १३/ २ अ 

०-४१-० 
१५ पुणे हवेली शेवाळेवाडी १४ 

०-४१-० 
१६ पुणे हवेली शेवाळेवाडी १५ / १ + २ + ३ 

७-०९ -० 
१७ पुणे हवेली शेवाळेवाडी १६ / १ + २ 

७-०१-० 


१६०/१ पैकी 


५ 


मांजरी बुद्रुक 


६ 


७ 


८ 


९ 


एकूण 


४७- ९७-०० हे. आर. 


उक्त कंपनी धारण करीत असलेल्या वरील अनुसूचीत नमूद केलेल्या एकूण ४७- ९७-०० हे. आर . एवढी जमीन धारण करण्यास सूट 
देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


आय. एम . मोरे, 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे ३१ , २०१४ / ज्येष्ठ १०, शके १ ९ ३६ 


eu 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
World Trade Centre , Centre- 1, Building, 32nd Floor , 

Mumbai 400 005 dated the 30th May 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL LANDS (CEILING ON HOLDINGS) Act , 1961. 

No. ICH - 2014 /C.R.- 27 /L -7 Whereas the Government of Maharashtra on an application made by 
Manjari Stud Farm Pvt. Ltd. Mumbai (Hereinafter referred to as “ the said company ”) an inquiry 
made in that behalf, is satisfied 

that the lands described in columns (2 ) to (6 ) of the schedule appended hereto (Hereinafter 
referred to as “ the said land ”) are belonging to or held by the said company Now , therefore, in exercise 
of powers conferred by clause ( c ) of subsection ( 2 ) of section 47 of the Maharashtra Agricultural 
Lands (Ceiling on Holdings ) Act , 1961, the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
lands mentioned in the schedule about 47Hectare 97 R. from the provision of the said Act, subject to 
the conditions given below : 
Terms and Conditions. 
(a ) Proposed lands cannot be used for purpose other than House building at low price as mentioned 

by company. It is binding on the company to use the land for the purpose for which exemption 

is given to the company. 
(6 ) Necessary prior permissions for construction from concerned local Planning Authority and 

concerned departments should be obtained. 
(c ) The lands of new tenure will continue as a new tenure land in future and the original terms 

and conditions will remain unchanged . 
( d ) Company should submit the statement to the Collector within six months from the date of 

publishing the order in the Gazette , about proposed use of holding land was started and they 
have fulfilled the terms and conditions of use. After that in every month of January , Company 

should submit the same statement to the Collector mentioned above. 
( e) Company should not sale/ transfer / lease or divide holding land without prior permission of 

the Government. 
(f) Any breach of above terms and conditions would result in withdrawal of exemption given as 

per this order . 
(g ) Company should submit the affidavit to the Collector about accepting the above mentioned 

terms and conditions before starting the use of holding land . 


Schedule 


District 


Tahsil 


Village 


Survey No./ Gat No. 


Old Survey No. 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


1 


Pune 


Haveli 


70A 


0-29-0 


2 


Pune 


Haveli 


71 A / 2 


1-33-0 


3 


Pune 


Haveli 


73 A / 2 c 


3-70-0 


Manjari Bu . 
Manjari Bu . 
Manjari Bu . 
Manjari Bu 
Manjari Bu . 
Manjari Bu . 


4 


Pune 


Haveli 


Out of 160/1 


1-13-0 


5 


Pune 


Haveli 


160/2 


0-51-0 


6 


Pune 


Haveli 


161 


3-28-0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , मे ३१, २०१४ / ज्येष्ठ १० , शके १ ९ ३६ 


Schedule 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


7 


Pune 


Haveli 


73b 


0-17-0 


8 


Pune 


Haveli 


71b 


0-15-0 


9 


Pune 


Haveli 


216 / 1 + 2 + 3 + 4 a + b + c 


7-35-0 


10 


Pune 


Haveli 


Manjari Bu . 
Manjari Bu . 
Fursungi 
Fursungi 
Fursungi 
Fursungi 
Shewalewadi 


217 / 1 + 2 + 3 to 12 


7-70-0 


11 


Pune 


Haveli 


218 


3-55-0 


12 


Pune 


Haveli 


219/1 


1-47-0 


13 


Pune 


Haveli 


13/1 


2-42-0 


14 


Pune 


Haveli 


Shewalewadi 


13 / 2A 


0-41-0 


15 


Pune 


Haveli 


Shewalewadi 


14 


0-41-0 


16 


Pune 


Haveli 


Shewalewadi 


15 / 1 + 2 + 3 


7-09-0 


17 


Pune 


Haveli 


Shewalewadi 


16 / 1 + 2 


7-01-0 


Total 


47-97-00 Ha. R. 


Now considering an area of 47-97-00 Ha. R. ofmentioned in above schedule the said company 
is exempted from holding the land. 


By order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


I. M.MORE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


